Oe 


D:\201 (\Reeruitment DySP\State Service Exam 2010CR 328.2011 Order 
परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक / सहाय्यक 
पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) या पदावर नियुक्‍ती. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग. 
शासन निर्णय क्र. रापोसे १४११/प्र.क्र.३२८/पोल-१अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनाक : ११ जानेवारी, २०१९२. 


वाचा:- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र HATH १४७७ (२)/२०१०/चोदा-अ, दिनांक- २१९ जून, २०११. 


शासन निर्णयः- पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र), राज्य पोलीस सेवा, गट-अ या 
संवर्गातील पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०१० च्या आधारे ४ उमेदवारांची 
शिफारस केली आहे. त्यापैकी श्री.दत्ता लक्ष्मण तोतेवाड (अ.ज.) यांच्या नियुक्‍तीबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात 
येत आहे. श्री.दत्ता लक्ष्मण तोतेबाड (अ.ज.) वगळता, उर्वरीत ३ उमेदवार हे परिविक्षाधीन पोलीस 
उपअधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त (निःशस्त्र) पदावरील नियुक्तीसाठी अभियोग्य असल्याचे आढळून आले 
आहे. तसेच सन १९९३ व सन २००९ च्या तुकडीतील अनुक्रमे श्री.खान अब्दुल गनी पि.अब्दुल रशिद (अ.ज.) 
व श्रीमती सीमा अर्जुनराव अहिरे (इ.मा.व.) यांना सन २०१० च्या तुकडीसोबत प्रशिक्षणास पाठविण्यात यत 
आहे. श्रीमती अहिरे यांनी त्यांची मूळ ज्येष्ठता गमावली आहे. 


2. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या सन १९९३ च्या तुकडीतील १९ उमेदवार, सन 
२००९ च्या तुकडीतील १ उमेदवार ब सन २०१० च्या तुकडीतील ३ उमेदवार अशा एकूण खाली नमूद केलेल्या 
५ उमेदवारांची या आदेशातील "परिच्छेद w.3" मध्ये नमूद केलेल्या अटी ब शतीच्या अधीन राहून 


परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) या पदावर नियुक्‍ती करण्यात येत 


आहे :- 

प ______ उमेदवाराचे नांव =} ap | 

2) श्रीखानअब्दुलगनीपिअब्दुलर्गशिदेि | तज. | 
२ | aad सीमा अर्जुनराव अहिरे Lo ___ इ.मा.ब. (महिला) | 
3 | श्री.ईश््वर मोहन कातकडे खुला | 
४! श्री.प्रिस बिकास यावलकर अजा; | 

4) श्रीमती अर्चनादत्तात्रयपाटील | खुला (महिला) । 


= I\Recruitment DvSP\State Service Exam 2010CR 328.2011 Order 


३. वरील उमेदवारांची नियुक्‍ती खालील नमूद अटी व शतींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे :- 


१) उमेदवारांचा परिविक्षाधीन कालावधी ते नियुक्तीच्या पदावर रुजू झालेल्या तारखेपासून दोन वर्ष व 


तीन महिन्यांचा असेल. नियुक्तीवर रुजू होण्याची तारीख त्यांना स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. 


२) उमेदवारांना महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथे एक वर्ष प्रशिक्षणासाठी रहावे लागेल. तदनंतर 
सैनिक प्रशिक्षणासाठी एका मिलिटरी रेजिमेंटल सेंटरमध्ये व प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण घेण्यासाठी एका जिल्हयात 


त्यांना एकूण एक वर्ष, तीन महिने रहावे लागेल. 


३) उमेदवारांना नियुक्‍त केलेल्या दिनांकापासून दोन वर्ष ब तीन महिन्याच्या आत कायदा, भाषा, 
कवायत, घोडदौड, इत्यादी विहित केलेल्या चाचण्या आणि वेळोवेळी fated करण्यात येणाऱ्या इतर चाचण्या 


उत्तीण व्हावे लागेल. 


४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र. ६१/२००१/३९, दिनांक १९ 
मार्च,२००३ च्या तरतुदीनुसार उमेदवारांनी संगणक हाताळणे/बापराबाबतचे शासन मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र 


नियुक्‍तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या आत विभागप्रमुखाकडे सादर करणे अनिवार्य राहील. 


७) उमेदवारांना परिविक्षा कालावधीमध्ये वेतन बॅण्ड रु.१५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन रु.५४०० या 
वेतनश्रेणीत नियमानुसार अनुज्ञेय वेतन मिळेल. परिविक्षा कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर पहिली 
वार्षिक वेतनवाढ देण्यात येईल. ब त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यावर 
शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१३७०/डी, दिनांक १२.४.१९७२ नुसार देण्यात 


येईल. त्यांना नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता ब इतर भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 


६) उमेदवारांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दि-३१.१०-२००५ नुसार 


विहित केलेली "परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना" लागू राहील. 
७) उमेदवारांना नियुक्‍तीबर रुजू होण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रवासासाठी प्रवासभत्ता मिळणार नाही. 


८) उमेदवारांनी दोन वर्ष a तीन महिन्याचा परिविक्षा कालावधी किंवा त्यानंतर आवश्यकतेनुसार 


वाढबिलेला पर्रिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची. पोलीस उपअधीक्षक / सहायक 


पोलीस आयुक्‍त (निःशस्त्र) या संवर्गात नियमित नेमणूक केली जाईल. 


= I\Recruitment DySP\State Service Exam 2010CR 328.2011 Order 


९) उमेदवार जर दोन ay a तीन महिने या परित्रिक्षा कालावधीत किंबा वाढविलेल्या परिविक्षा 


कालावधीमध्ये कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त करु शकले नाहीत आणि / किंबा विहित विभागीय परिक्षा / चाचण्या 
उत्तीर्ण झाले नाहीत किंबा गैर वर्तणूकीबद्दल दोषी आढळले किंबा पोलीस सेवेस अभियोग्य नसल्याचे आढळल 


तर त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 


१०) उमेदवारांना नियमाप्रमाणे विहित मराठी ब हिंदी भाषा परिक्षा तसेच fated विभागीय परिक्षा उत्तीण 


व्हावे लागेल. 


११) वर नमूद केलेल्या अटी a शर्ती व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील राज्यसेवा 


अधिकाऱ्यांना लागू असलेले अन्य सर्व सेबाविषयक नियम सदर उमेदवारांना लागू होतील. 


¥. उपरोक्‍त उमेदवारांना नियुक्तीच्या पदावर प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 
येथे तात्काळ रुजू करुन घेण्यासाठी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आवश्यक 
ती कार्यबाही त्वरित करावी. 


&, सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 


संगणक संकेतांक २०१२०१११०५४६५८१५८००१ हा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने, 


श्ण्व्लि oe Noe”? ; 
( प्र. भि. चव्हाण ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
ear ब पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रतिलिपी, 

« अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण ब खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

© संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

« महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 

« महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर. 

* सचिव, महाराष्ट्र लोकसेबा आयोग, बँक ऑफ इंडियाची मुख्य इमारत, ३ रा मजला, महात्मा गांधी मार्ग. 
मुंबई-४०० ००१. (पत्राने) 


= “201 Recruitment DySPiState Service Exam 20 10CR 328.201 1 Order 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-८, मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग, व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती-पोल-१अ. 


3) 


w) 


५) 


श्री.खान अब्दुल गनी पि.अब्दुल रशिद, घर क्र.-८-१-२७०/२७१, मंढई, नांदेड-४. 


श्रीमती सीमा अर्जुनराव अहिरे, ३०७/अ, रोहित हाईट्स, डिसुझा कॉलनी, गंगापूर रोड, 
AMG ४२२ ook, 


श्री.ईश्वर मोहन कातकडे, मु.ठाकूर Fanta, पोस्ट-राक्षी, ता.शेवगांव, जि.अहमदनगर, 
पिनकोड-४१४ ५०२. 


श्री.प्रितस विकास याबलकर, ५२/२/२, शिव कॉलनी, चिनार गार्डन हॉटेलच्या मागे, जळगांव, 
पिनकोड-४२५ ००२. 


श्रीमती अर्चना दत्तात्रय पाटील, श्रीमती अर्चना दत्तात्रय पाटील, टी-२, साईसदन, पबन प्लाझा, 
पवन नगर, मालेगांब रोड, तरोडा खुर्द, नांदेड, जि.नांदेड, पिनकोड-४३१ ६०५. 


